RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक २४ ] 
व १, अक २४ ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर ११ , २०१५ / भाद्रपद २० , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक ३१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


गरपार 


रा 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , पालघर 

आदेश 
[ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम १६ चे पोट -कलम ( १ब ) खालील आदेश ]. 

क्रमांक -न.प्रशासन / क-१/ टे-१ / कावि - ४४९/ १५. - क्र . रानिआ/ नप - २००९/ प्र.क्र . १३ / का -६, दिनांक ५ जून २०१० राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून नगरपरिषदानिवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी निवडणुकी खर्चाचा हिशोब निकाल जाहीर झाल्यापासून 
३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचा अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात 
आलेला आहे. 

क्र . रानिआ / नप. २०१३ / प्र. क्र . १३/ का - ६, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ अन्वये पालघर नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ ज्या उमेदवारांनी 
खर्चाची हिशोब विहित कालावधीत सादर केलेला नसल्याने त्याच्या अनर्हतेचे आदेश निर्गमित करून त्याची पूर्ण कार्यवाही करण्यात यावी. असे 
कळविण्याचे मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेश आहेत . 

___ मुख्याधिकारी, पालघर नगरपरिषद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक / पानप / कार्या- ८१२३ / २०१४ - २०१५, दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ अन्वये 
पालघर नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक, २०१४ मध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेमध्ये न सादर करणाऱ्या २६ उमेदवारांची यादी या 
कार्यालयास सादर केली होती . 
___ त्या अर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, च्या कलम १६ चे पोट -कलम १ड ( अ ) ( ब ) अन्वये मी , 
अभिजीत सुधाकर बांगर, जिल्हाधिकारी पालघर मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार दिनांक १७ जुलै २०१५ रोजीच्या पारित आदेशान्वये खालील 
२५ प्रतिवादी उमेदवारांना सदरच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील ३ वर्षांसाठी नगरपरिषदेच्या सदस्य म्हणून किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक 
लढविण्यासाठी निरर्ह ठरविण्यात आलेले आहे : 


अनु. 


नगरपरिषदेचे 

नाव 


आदेश क्रमांक 
दिनांक 


अनर्ह ठरविलेल्या 
उमेदवाराचेनाव 


अनर्हतेचा 
कालावधी 


क्रमांक 
(१ ) 
१ 


( २ ) 


( ३ ) 


पालघर नगरपरिषद 


श्री . कौशल मजीद मेमन 


क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ( ३१ ) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ११, २०१५ / भाद्रपद २०, शके १९३७ 
(१) ( २) 

( ३ ) 
२ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ श्री . मनीष रामसिंग ठाकूर आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५. 
३ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ / टे- १/ न. प. नि ./ श्री . लुलानिया जावेद मजीद आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
४ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ / टे- १/ न.प.नि ./ श्री . विजय रघुनाथ जाधव आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५, 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
५ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१/न.प.नि ./ श्रीमती अश्विनी दिलिप राऊत आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
६ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष- १/ टे - १/ न. प.नि ./ श्रीमती गरुडे समिता विशाल आदेशाच्या दिनांकापासन 
अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
७ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य/ कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ श्री . सागर भरत मौर्या आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
८ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/टे-१/ न.प. नि ./ श्री. खान रजाहुसेन नवीसवर आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५. 
९ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ /टे-१/ न.प.नि ./ श्री . अशोक सोनपत पाटील आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५, 

३ वर्षे . 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१० पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ / टे-१/ न.प.नि ./ श्रीमती वनिता अजय राऊत आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
११ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष- १ / टे -१ / न .प. नि ./ श्री . मंगेश रामखिलावन आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

अवस्थि . 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१२ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य/ कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ श्रीमती हर्षा प्रविण कदम आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५, 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१३ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ / टे - १/ न. प.नि ./ श्रीमती लक्ष्मी काशिनाथ आदेशाच्या दिनांकापासून 
अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

गायकवाड . 

३ वर्षे. 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१४ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ श्री . राजेंद्र नारायण पाटील आदेशाच्या दिनांकापासून 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१५ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ श्रीमती वळवी संगीता काशीराम आदेशाच्या दिनांकापासून 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 


३ वर्षे. 


३ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ११, २०१५ / भाद्रपद २०, शके १९३७ 


३ 


( ५ ) 


( ४ ) 
श्रीमती प्रणिता प्रदीप आडगा 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्रीमती मनिषा मनोहर देव 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्रीमती सुनिता रवि पवार 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्री . संदेश यशवंत पाटील 


आदेशाच्या दिनांकापासून 


३ वर्षे. 


श्रीमती विनिता अजय राऊत 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


( १) ( २ ) 

( ३ ) 
१६ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष- १ / टे- १ / न . प.नि . / 

अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१७ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष- १ / टे - १ / न . प. नि . / 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१८ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष -१/ टे-१/ न.प. नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५, 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
१९ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य/ कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
२० पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ / टे-१/ न.प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
२१ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य /कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१ / न.प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५. 
२३ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१ / टे- १/ न.प. नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१/ २०१५, 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
२४ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष-१/ टे-१/ न.प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 

दिनांक १७ जुलै २०१५ . 
२५ पालघर नगरपरिषद क्र . सामान्य / कक्ष- १/ टे -१/ न .प.नि ./ 

अनर्ह आदेश / ३३१ / २०१५ , 
दिनांक १७ जुलै २०१५ . 


श्री . उपाध्याय कृष्णा रामप्यारे 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्री . नारायण सिताराम 
गायकवाड . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्रीमती शालिनी राधाकृष्ण 
मनोन . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्रीमती शैला मिलिंद लोखंडे 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


श्रीमती शिल्पा विजय पाटील 


आदेशाच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे. 


पालघर , 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


MAINTAMANI LASHRI SHRI ASHLUNAMASAMITICORIAVIN 


